धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची विशेष हेतु कंपनी 
मॉडेलच्या अंतर्गत रेल्वेच्या जमिनीच्या 
हस्तांतरणासाठी उल्लेख केलेल्या अटी व 
शरर्तींसह, प्रकल्पाला अतिरिक्‍त सवलती देऊन 
पुन्हा नव्याने सुधारित जागतिक निविदा 
प्रक्रियेद्वारे अंमलबजावणी करणेबाबत - 
शुद्धीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक - धापुप्र-२०२२/प्र.क्र. ८७/झोपसु 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक - ०९ नोव्हेंबर, २०२२. 
वाचा : १) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र. धापुप्र- २०२२/प्र.क्र.८७/झोपसु, 
दि. २८ संप्टेंबर, २०२२ 
शासन शुद्धीपत्रक-: 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन दि २८.सप्टेंबर २०२२,च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र .१८) 
मधील ३ येथे उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग “गृहनिर्माण विभागाच्या दिनांक ०५ नोव्हेंबर, २०१८ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील क्रमांक ४९) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे औद्योगिक घटकांनी आधुनिक 
तंत्रज्ञान वापरल्यास आणि प्रदुषण विरहित उत्पादन उपाययोजना SHASTA आणल्यास त्यांना 
अनुदान” असे नमुद केले आहे. 
सदर परिच्छेदातील क्रमांक “४0” 
ऐवजी 


"४(ई)"असे वाचण्यात यावे. 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२११०९१२३३०६६१०९ असा 


आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
TUMBARE SUNIL 
BABURAO जं 


(सु.बा. तुंबारे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव व सचिव 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः धापुप्र-२०२२/प्र.क्र. ८७/झोपसु 


२१. 


मा. सभापती, विधान परिषद/मा. अध्यक्ष, विधानसभा 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा 

मा. सर्व विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्य 

मा. मुख्य सचिवांचे सह सचिव 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्रर-, नागपूर. 

मा. महाअधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 

शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, 

महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर व प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 
उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (Fd), Aas -५१ 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 

जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर/मुंबई उपनगरे जिल्हा 

अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का) मुंबई हाहर/पश्चिम उपनगर/पूर्व उपनगरे 


. मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्वीमुंबई 


/कोकण मंडळ / झो. प. सु. मंडळ / मु.इ.दु.व पु. मंडळ / पुणे मंडळ / नाशिक मंडळ / 
औरंगाबाद मंडळ /नागपुर मंडळ / अमरावती मंडळ 

गृहनिर्माण विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी. 

सर्व कार्यासने गृहनिर्माण विभाग 

निवड नस्ती (झोपसु) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


